पोलीस आयुक्त, नागपूर शहर यांच्या 
आस्थापनेवरील पोलीस स्टेशन पारडी,वाठोडा 
व कपिलनगर करिता नव्याने निर्माण केलेल्या 
३३५ अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : सीटीई-२६१८/प्र.क्र.८५ /पोल-३ 
मंत्रालय, दुसरा मजला, मुख्य इमारत, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : १३ मार्च, २०२४. 


वाचा:- 
A 


) शासन निर्णय,गृह विभाग क्र.पीओएस-२६१६/प्र.क्र.१३८/पोल-३, दि.२१.०४.२०१८ 

) शासन निर्णय,गृह विभाग क्र.पीओएस-२६१६/प्र.क्र.१३९/पोल-३, दि.२१.०४.२०१८ 
३) शासन निर्णय,गृह विभाग क्र.पीओएस-२६१७/प्र.क्र.११९/पोळ-३, दि.२१.०४.२०१८ 

) 

) 


AD 


oC 


शासन निर्णय,गृह विभाग क्र.सीटीई-२६१८/प्र.क्र.८५/पोल-३,दि.२१.०९.२०२० 
शासन निर्णय,गृह विभाग क्र.सीटीई-२६१८/प्र.क्र.८५/पोल-३,दि.२४.०३.२०२१ 


o~ 
ae 


) शासन निर्णय,गृह विभाग क्र.सीटीई-२६१८/प्र.क्र.८५/पोळल-३,दि.३०.०९.२०२१ 

) शासन निर्णय,गृह विभाग क्र.सीटीई-२६१८/प्र.क्र.८५/पोल-३,दि.२३.०३.२०२२ 

) शासन निर्णय,गृह विभाग क्र.सीटीई-२६१८/प्र.क्र.८५/पोल-३,दि.०२.०३.२०२३ 

) शासन निर्णय,गृह विभाग क्र.सीटीई-२६१८/प्र.क्र.८५/पोल-३,दि.२१.०९.२०२३ 

१०) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई कार्यालयाचे पत्र क्र.पोमसं/२६-ब/ मुदतवाढ/ 
पारडी,वाठोडा,कपिलनगर/३६/२०१८, दि.२७.०२.२०२४. 

११) वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.०८/१६/आ.पु.क., दि.२१.०२.२०२४. 


-८४) 


&. 


SS 


2) 


शासन निर्णय:- 

उपरोक्त संदर्भ क्र.१ येथील शासन निर्णय, दि.२१.०४.२०१८ व्दारे पोलीस आयुक्‍त, नागपूर 
शहर यांच्या आस्थापनेवरील कळमना पोलीस ठाण्याचे विभाजन करून पारडी पोलीस ठाणे निर्माण 
करण्यात आले असून, संदर्भ क्र.२ येथील शासन निर्णय दि.२१.०४.२०१८ व्दारे नंदनवन पोलीस 
ठाण्याचे विभाजन करून वाठोडा पोलीस ठाणे व उपरोक्त संदर्भ क्र.३ येथील शासन निर्णय 
दि.२१.०४.२०१८ व्दारे जरीपटका पोलीस ठाण्याचे विभाजन करून कपीलनगर पोलीस ठाणे निर्माण 
करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. त्यानुसार WSR आयुकक्‍्त,नागपूर शहर यांच्या आस्थापनेवर 
नवनिर्मित पोलीस ठाणे,वाठोडा,कपीलनगर व पारडी करिता अनुक्रमे ६०,११७ व १५८ पदे salt विविध 
संवर्गातील एकूण ३३५ पदे निर्माण करण्यात आली आहेत. 


२. उपरोक्त संदर्भ क्र.९ येथील दि.२१.०९.२०२३ रोजीच्या शासन निर्णयाव्दारे उक्त ३३५ पदांना 
यापूर्वी दि.०१.०९.२०२३ ते दि.२९.०२.२०२४ या कालावधीकरिता मुदतवाढ देण्यात आली होती. आता 


शासन निर्णय क्रमांकः सीटीई-२६१८/प्र.क्र.८५/पोल-३ 


उपरोक्त संदर्भ क्र.१० येथील दि.२७.०२.२०२४ रोजीच्या पत्राव्दारे पोलीस महासंचालक कार्यालयाने 
उक्त पदांना दि.०१.०३.२०२४ पासून पुढील कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्याची विनंती केली आहे. 


3. 


उपरोक्त 3 पोलीस स्टेशनचा पदनिहाय तपञ्ीील खालीलप्रमाणे आहे. 


१) पोलीस आयुक्त,नागपूर शहर यांच्या आस्थापनेवरील पारडी पोलीस ठाणे करिता नवनिर्मित पदे 


अ. | पदनाम पद पदे निर्माण केल्याचा शासन | यापूर्वी मुदतवाढ दिलेला शासन 
संख्या | निर्णय व दिनांक निर्णय व दिनांक 

१ | पोलीस निरीक्षक ०२ शासन निर्णय क्र.पीओएस- | शासन fete क्र.सीटीई- 

२ | पोलीस उप निरीक्षक १० २६१६/प्र.क्र.१३८/पोल-३, २६१८/प्र.क्र.८५/पोल-३, 

३ | सहायक पोलीस उप निरीक्षक १० दि.२१.०४.२०१८ दि.२१.०९.२०२३ 

४ । पोलीस हवालदार ४५ 

५ | पोलीस शिपाई ८५ 

६ | चालक पोलीस शिपाई ०६ 

एकूण १५८ 


२) पोलीस SAT, APTN शहर यांच्या आस्थापनेवरील वाठोडा पोलीस ठाणे करिता नवनिर्मित पदे 


अ. | पदनाम पद पदे निर्माण केल्याचा शासन | यापुर्वी मुदतवाढ दिलेला शासन 
संख्या | निर्णय व दिनांक निर्णय व दिनांक 
१ | पोलीस निरीक्षक ०२ शासन निर्णय क्र.पीओएस- | हासन Poa  क्र.सीटीई- 
२ | पोलीस उप निरीक्षक १२ २६१६/प्र.क्र.१३९/पोल-३, २६१८/प्र.क्र.८५/पोळल-३, 
३ | सहायक पोलीस उप निरीक्षक ०५ दि.२१.०४.२०१८ दि.२१.०९.२०२३ 
४ | पोलीस हवालदार १५ 
५ | पोलीस शिपाई २० 
६ । चालक पोलीस शिपाई ०६ 
एकूण ६० 


३) पोलीस आयुक्त,नागपूर शहर यांच्या आस्थापनेवरील कपिलनगर पोलीस ठाणे करिता नवनिर्मित पदे 


अ. | पदनाम पद पदे निर्माण केल्याचा शासन | यापुर्वी मुदतवाढ दिलेला शासन 
संख्या | निर्णय व दिनांक निर्णय व दिनांक 

१ | पोलीस निरीक्षक ०२ शासन निर्णय क्र.पीओएस- | शासन निर्णय क्र.सीटीई- 

२ | पोलीस उप निरीक्षक १५ २६१६/प्र.क्र.११९/पोल- २६१८/प्र.क्र.८५/पोल-३, 

३ | सहायक पोलीस उप निरीक्षक ०५ ३,दि.२१.०४.२०१८ दि.२१.०९.२०२३ 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीटीई-२६१८/प्र.क्र.८५/पोल-३ 


४ | पोलीस हवालदार २० 

५ | पोलीस शिपाई ६५ 

चाळक पोलीस शिपाई ०८ 

७ | सफाईंगार ०२ 
एकूण ११७ | १७ 


४. आता पोलीस आयुक्त,नागपूर शहर यांच्या आस्थापनेवरील उपरोक्त तक्त्यात नमूद केलेल्या 
पोलीस स्टेशन पारडी,वाठोडा व कपिलनगर करिता नव्याने निर्माण केलेल्या ३३५ अस्थायी पदांना 
दिनांक ०१ मार्च, २०२४ ते दिनांक ३१ ऑगस्ट, २०२४ पर्यंत खालील अटींच्या अधीन राहून मुदतवाढ 
देण्यास शासन मंजूरी देण्यात येत आहे. 
१) सहा महिन्यापेक्षा जास्त काळ रिक्‍त पदे वगळून उर्वरित पदांना मुदतवाढ देण्यात यावी. तसेच 
पदे ज्या कारणास्तव ज्या अटी व शर्तीच्या अधीन राहून मंजूर केली आहेत, त्याचे पाळन करण्यात 
यावे. 
प. उक्त खर्च गृह विभाग मागणी क्रमांक बी-१, २०५५-पोळीस-१०९, जिल्हा पोलीस-१०९ (00) 
(०१) जिल्हा पोलीस बल या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व तो सन २०२४-२५ या वित्तीय 
वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
६. हा शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक-पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., 
दिनांक २१.०२.२०२४ व्दारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 
७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०३१३१७४३१९५६२९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
KA | LA S A RJ U N Be LAL Sc HOW eRNMENETOF MARIARASHTRAG ou=HOME DEPARTMENT, 
2.5.4.20=b31 abfcb1894c4c597cc944f19a89f474e7b98a7 08cc03eb46cd241a60 


4d42bb, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=47D160717AE29C2D2661B5275D8B9B4CFAE93893BE65A2785 
G A | KWA D ) 3145A4C04D865CD, cn=KAILAS ARJUN GAIKWAD 
Date: 2024.03.13 17:52:18 +05'30' 
सह सचिव, गृह विभाग 


प्रत, 


-O 


पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

पोलीस आयुक्‍्त,नागपूर. 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई . 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई. 

वित्त विभाग (व्यय-७ / वित्तिय सुधारणा-१. 

निवड नस्ती. 


COO EC हान वट 


(३ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


